नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील माळाकोळी- 
वाघदरवाडी-चोंडी-प्रजिमा-५९ दगडसावंगी-उमरज- 
रा.मा.५६ प्रजिमा-६८ तळ्याची वाडी ते प्रजिमा-६९ पर्यंत 


रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२० जून,२०२४. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र./मु.अ.ना/प्र.आ./१०९४, दि.०४/०४/२०२२ 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे पत्र 
जा. क्र. अअ/२०२३-२४/३०४६, दि.०७/०६/२०२४. 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांक : रवियो-२०२२/प्र.क्र.७१/नियोजन-२, दि.११ जानेवारी, २०२३ 


शुध्दीपत्रक :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांच्या संदर्भाधिन क्र. (१) पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील माळाकोळी-वाघदरवाडी-चोंडी-प्रजिमा-५९ दगडसावंगी-उमरज- 
रा.मा.५६ प्रजिमा-६८ तळ्याची वाडी ते प्रजिमा-६९ पर्यंत रस्ता-(इजिमा-१६२, ग्रामा-४४, ग्रामा-१०८,ग्रामा- 
४१ व ग्रामा-४२), साखळी क्रमांक ०/०० ते २१/३००, एकूण लांबी २१.३०० कि.मी. रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 
क्रमांक १३३ म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


जुना क्रमांक :- नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्‍यातील माळाकोळी-वाघदरवाडी-चोंडी- 
प्रजिमा-५९ दगडसावंगी-उमरज-रा.मा.-५६ प्रजिमा-६८ तळ्याची वाडी ते 
प्रजिमा-६९ पर्यंत रस्ता-(इजिमा-१६२, ग्रामा-४४, ग्रामा-१०८, ग्रामा-४१ व 
ग्रामा-४२), साखळी क्रमांक ०/०० ते २१/३००, एकूण लांबी २१.३०० कि.मी. 
रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १३३ म्हणून दर्जोन्नत म्हणून दर्जोन्नत 
करण्यात आला आहे. 


च्या ऐवजी 
नवीन क्रमांक :- नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील माळाकोळी-वाघदरवाडी-चोंडी- 
प्रजिमा-५९ दगडसावंगी-उमरज-रा.मा.-५६ प्रजिमा-६८ तळ्याची वाडी ते 
प्रजिमा-६९ पर्यंत रस्ता-(इजिमा-१६२, ग्रामा-४४, ग्रामा-१०८, ग्रामा-४१ व 
ग्रामा- ४२), साखळी क्रमांक ०/०० ते २१/३००, एकूण लांबी २१.३०० कि.मी. 
रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १३६ म्हणून Collard करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.७१/नियोजन-२ 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२०१७२३४७६८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिष, नांदेड. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

७ संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


